अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत ३ विभाग व 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि. 09/08/2029 ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-मुदतवाढ २०२१/९८७/प्र.क्र.२४३/मोप्र २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २३/११/२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०२१/४८८/प्र.क्र.१६१/मोप्र-२, दि. ३०/०७/२०२१ 

२) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांचे जा.क्र.२८५८/ 
आ-१/मुदतवाढ प्रस्ताव/२०२१-२२/२०२१, दिनांक ०८/०९/२०२१ 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क-१, 
दि. १०/०८/२०२१ 

४ शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा 2002 (३३५/२००२)/ आ (प्रशि), 
दि. ०६/०२/२००३ 

५) शासन निर्णय क्रमांक-आढावा-२०१९/प्र.क्र.११/आस्था ( पुनर्रचना )दि.२० मे,२०२० 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त विभाग/उपविभागातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ५ 
येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. संदर्भाधिन क्रमांक ३ व ४ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. 


area निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील 
प्रस्तावास अनुसरुन तसेच संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन त्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/९८७/प्र.क्र.२४३/मोप्र २ 


अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत खालीळ तक्त्यातील दर्डाविळेल्या अस्थायी पदांना परिशिष्टे अ 
व ब नुसार दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ या कालावधीसाठी खाळील अटींच्या अधिन 
राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ ११६ | || 
२) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आणी ७२ 1111111 
यवतमाळ 
३) बेंबळा पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ १०६ ३ 
२९४ षु 


) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजुर असतील. 
) 

) 


उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 
उपरोक्त विभागातील अनुक्रमे नियत अस्थाई व रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतूदीतून अनुक्रमे खाळील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०) 
सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग (अनिवार्य), 
(४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा. 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष- 
४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली STE (०२) (02) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) संगणक संकेतांक क्र. (४७०१ एच ६६५). 
हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०१/०९/२०२१ व दि. २८/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार 
आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/९८७/प्र.क्र.२४३/मोप्र २ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११२४१५४८५७२६२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
Abhay Keshaorao 2° Gif ganas resale C= 
Yedsi kar 0 जरीची OU = Water Resources 
अः epartmen 
सहपत्र- परिशिष्ट 'अ' व 'ब' Date: 2021.11.24 16:02:08 +05'30" 


(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रांसह- 

१) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

३) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

४) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

६) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

७ अधीक्षक अभियंता, यवतमाळपाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांना कळविण्यात येते 
की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिळेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या झासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर 
राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

८) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२१/९८७/प्र.क्र.२४३/मोप्र-२, दिनांक २३/११/२०२१ चे सहपत्र नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण २९४ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २२/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्रं. विभागाचे नांव पदाचे नांव अस्थायी पदे ज्या 
करीता शासन मंजुरी 
आव्यक आहे. 
शिकव २ ३ ४ 
। कार्यकारी अभियंता निम्न | कार्यकारी अभियंता Pe 
पैनगंगा प्रकल्प विभाग, उपअभियंता Ss ae 
यवतमाळ प्रथम लिपीक (_____ a 
वरिष्ठ लिपीक [ | 
कनिष्ठ लिपीक Pe 
टंकलेखक ३ 
भांडारपाल i, ee 
सहाय्यक भांडारपाल ll 
ay टंकलेखक/ किंवा निम्न श्रेणी शिंग 
लघुलेखक 
संगणक a a 
चौकीदार. a 
एकुण : 1१ | 
| .१ निम्न पैनगंगा प्रकल्प उपअभियंता 
उपविभाग क्र.१ आर्णी कनिष्ठ अभियंता / ४ 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा.अ. 
अनुरेखक (..___ -वै-__ _।| 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. ४ 
वरिष्ठ लिपीक —_ ae 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक शका 
वाहन चालक 01. 21 
शिपाई २ 
चौकीदार. a ee 
एकूण १८ 
१.२ निम्न पैनगंगा प्रकल्प उपअभियंता a 
उपविभाग क्र.२ आर्णी. 
क.अ./सहा.अभि.श्रेणी-२/ A.A. ४ 
अनुरेखक a आशा 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक. ४ 
वरिष्ठ लिपीक f= ae | 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a Se 
वाहन चालक १ 


शिपाई 


चौकीदार. 


एकुण : 


१८ 


१.२ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.3 यवतमाळ. 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ 311.31 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-O} A} -0 | oO] >) | O| K] oO 


एकुण : 


१.४ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४ आर्णी 


उपअभियंता 


-O 
Olan 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा. अ. 


9€ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-O} A} 91 OO} A] O|] O| K 


एकुण : 


ae) 
“ 


9.4 


निम्न पैनगंगा उपसा सिचन 
उपविभाग क्र. ३ घाटंजी, 
जि.यवतमाळ 


उपविभागिय अधिकारी /अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


वजे A} OO} आळ. A] त CK] जक CK] च्छ 


एकुण : 


ae) 
(९ 


१.६ 


डेहणी उपसा सिचन 
उपविभाग डेहणी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


AD} -०|। 9८ | CK} -8 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण : 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे: 


कार्यकारी अभियंता, निम्न 
पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, 
आर्णी 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


क.अ./शा. अ./स. अ.२ 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO} CK} oO}; ळे क छ Oo] O} 9 | CK] oO; -0 | -0। -0|। -0 fe) 


एकूण 


AD 
an 


2.4 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.१, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] -0 | OO; VD] -0 | O|] 9८ | VD] 0 


एकुण: 


me) 
ea 


२.२ 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.२, पुसद 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


AV] -0  -0 | 9 | K] 0 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9|। AJ] -0 | -9 


एकुण : 


ae) 
= 


2.3 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.३, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO] A] O}] -0। 9८ | 9८ [e) 


एकुण : 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे: 


७२ 


कार्यकारी अभियंता, बेंबळा 
पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/स. अ.-२/ 
शाखाअभियंता/ 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण: 


३.१ 


बेबळा कालवे उपविभाग क्र.२ 


यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभि. सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9| A] -0 | 0} “९) 


एकुण : 


me) 
“ 


3.2 


बेबळा कालवे उपविभाग H.3 
कळंब 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO] A] O|] -0 |। CK] CK} -5 


एकुण : 


ae) 
ios 


३.३ 


बेबळा कालवे उपविभाग क्र.४ 
राळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभि. सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] OO} -0 | A] -0 | OO] CO] 9 | -9 


एकुण : 


-0 
९ 


३.४ 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.५, यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभि. सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | -0 |“) | -0 | - |) K] CK] - 


एकुण : 


ae) 
ios 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे 


एकूण पदे : १--२--३ 


२९४ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२१/९८७/प्र.क्र.२४३/मोप्र -२, दिनांक २३/११/२०२१ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ७ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्र. | विभागाचे नांव व | कार्यरत कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे नांव सर्वश्री सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
पदाचे नांव संख्या 
Lea 2 3 8 4 
कार्यकारी अभियंता बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 
विकि, कुडाल कामगार Lo जयराम विठ्ठलराव वेळुकर ३१-०७-२०२३ 
२ | मजुर ee 1 सुभाष खंडुजी बिजनोर ३१-०८-२०२४ 
३ | स्वच्छक Ls) गजानन किसन पेदोर ३१-०३-२०२२ 
एकुण बें.का.वि. : ३ 
कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, यवतमाळ 
Lo 4 मजुर शिव आ १सुरेडा जनार्दन तायडे २८-०२-२०२३ 
एकुण नि.पै.पु.वि. Ld 
कार्यकारी अभियंता निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 
i मजुर a १) बाबाराम लक्ष्मण जोगदंडे ३१-०३-२०२२ 
एकुण नि.पै.प्र.वि. | 
एकुण रुपांतरीत अस्थाई एकूण ५ पदांना मुदतवाढ आवश्‍यक आहे. 
आस्थापनेवरील पदे : ५ 


